अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० 

सन २०१५ व सन २०१६ च्या धोरण कालावधीत 
ज्या अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांना नोंदणीपत्र 
देण्यात आले आहे, अशा प्रकल्पांना महाऊर्जाकडे 
नोंदणी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपाऊ-२०२१/प्र.क्र.६९/ ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०२१ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.- अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.४९/ ऊर्जा-७, दि. २०/७/२०१५. 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.३६७/ ऊर्जा-७,दि. ११/२/२०१६. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०२०/प्र.क्र.१३७/ऊर्जा-७, दि. ३१/१२/२०२० 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२० अन्वये जाहीर करण्यात आलेल्या राज्याच्या नवीन 
अपारंपारिक ऊर्जा धोरण-२०२० अंतर्गत सन २०१५ व सन २०१६ च्या धोरण कालावधीत ज्या 
अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांना नोंदणीपत्र देण्यात आळे आहे, अशा प्रकल्पांची महाऊर्जाकडे नोंदणी 
करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे, मात्र सन २०२० मधे 
देशभरात करोना महामारीचा प्रादूभाव मोठया प्रमाणात वाढल्याने, देशात केलेला संपूर्ण 
लॉकडाऊन, त्यामुळे Verso परिस्थिती इत्यादी बाबींमुळे अशा अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांना 
वेळीच महाऊर्जाकडे नोंदणी करता आलेली नाही, तसेच सदयस्थितीत राज्यात मोठया वेगाने 
वाढणारा HAT महामारीचा प्रादूभाव व त्यामुळे राज्यात SHIGA लॉकडाऊन सहऱ्य परिस्थिती 
पाहता अशा अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांना महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च, 
२०२१ पर्यंत देण्यात आलेल्या मुदतीत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्याचे नवीन अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० हे दिनांक ३१ मार्च, २०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार सन २०१५ व सन २०१६ च्या धोरण 
कालावधीत ज्या अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांना नोंदणी पत्र देण्यात आले आहे, अशा प्रकल्पांना 
संबंधित सन २०१५ व सन २०१६ च्या धोरणांतर्गत प्रकल्पांची महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी 
दिनांक ३० एप्रिल, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे, 
तथापि, राज्याच्या नवीन अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० प्रमाणे अशा प्रकल्पांना संबधीत 
धोरणात नमूद प्रोत्साहनात्मक बाबींचा लाभ नवीन धोरण जाहीर झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत 
प्रकल्प कार्यान्वीत केला तरच अनुज्ञेय ठरेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपाऊ-२०२१/प्र.क्र.६९/ ऊर्जा-७. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०४२२१५२२१९९४१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhani 


Nanasaheb - 

Rajaram Dhane £ 
(ना. रा. ढाणे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. सर्व मंत्री / सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. सर्व विधानमंडळ सदस्य,विधान भवन, मुंबई, 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
qo, सर्व विभागीय आयुक्त, 

११. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 

१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१५. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने), 

१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सूत्रधार कंपनी मर्या.,मुंबई, 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई, 

१९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 

२०. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा),पुणे, 

२१. उप सचिव/ ऊर्जा-३, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२२. ऊर्जा उप विभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२३. निवड नस्ती,ऊर्जा-७, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


